सन २०१७-१८ करिता जागतिक कृषि गणना 
योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- PTA -२०१७/प्र.क्र.६७/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०१८ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ -३, 

दि.१८.४.२०१७ 

२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०१६/प्र.क्र.२५/११-अ, 
दि.१२.०३.२०१८ 

३) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि गणना प्रभाग यांचे 

पत्र क्र.- ११०१४-१/२०१७-५७॥), दि.२२.०२.२०१८ 

४) उप आयुक्त (कृषि गणना), कृषि आयुक्तालय, महराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

क्र.कृआ/कृग/अनुदान/बीडीएस/प्र.क्र.३/२०१७-१८/७०/२०१८, दि.२३.०२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (२४०१ ०९९६) सन २०१७-१८ या 
वर्षाकरीता पहील्या व दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम यापूर्वीच वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता जागतिक 
कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाकडून रु.२०.६२ लाख 
प्राप्त झाळे आहेत. सदरची रु. २०.६२ लाख इतकी रक्कम ०१-वेतन या बाबीखाली मासिक निधी वित्तीय 
प्रणालीवर वितरीत करण्याची विनंती कृषि आयुक्‍ताळयाने केली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या अर्थोपाय 
शाखेस दुसऱ्या हप्त्यासाठी केंद्र शासनाव्दारे प्राप्त रु.२०.६२ लाख निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये 
जमा आहे किंवा कसे याबाबत अभिप्राय देण्याची विनंती करण्यात आली असता अर्थोपाय शाखेने सदरची 
रक्‍कम राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा sed असल्याचे कळविले आहे. त्या अनुषंगाने सदर 
रु.२०.६२ लाख इतकी रक्कम ०१-वेतन या बाबीखाली मासिक निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (२४०१ ०९९६) सन २०१७-१८ या 
वर्षाकरीता पहील्या व दुसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम दि.१७.११.२०१७ व दि.२७.१२.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये यापूर्वीच वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता जागतिक कृषि गणना या १०० टक्‍के केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी तिसऱ्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाकडून रु.२०.६२ लाख प्राप्त झाले आहेत. सदरची रु. 
२०.६२ लाख इतकी रक्‍कम ०१-वेतन या बाबीखाली मासिक निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्याची 
विनंती कृषि आयुक्तालयाने केली आहे. वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने सदरची रक्‍कम राज्य शासनाच्या 
एकत्रित निधीमध्ये जमा झाली असल्याचे स्पष्ट केले असल्याने आता उपरोक्त रु. २०.६२ लाख इतकी रक्‍कम 
०१-वेतन या उपलेखाशिर्षाखाली मासिक निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१७/प्र.क्र.६७/११-ओ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 

"मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१, पीक संवर्धन 

१११ कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

केंद्र पुरस्कृत योजना 

(00) (१०) जागतिक कृषि गणना - (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) (२४०१ ०९९६)" 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा - १), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१८.०४.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३२३१७१८०२५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA STATA व नांवाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Of Maharasht: 
tment, postalCode=400032, 


Arun Vishnupant 


2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdaf 


J 0 ५ h | or saat cn=Arun 
(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


AD 


) 
) उप-आयुक्त (कृषि गणना), कृषि SISA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

) सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


4 
संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), HATHA, मुंबई-४०० ०३२ 

qo) अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
११) उपसचिव (११-ओ / २-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
१२) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१३) निवड नस्ती, का - 99-37. 


Nn (. & 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


